उप अभियंता (विवयां) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती देणेबाबत. 
सन २०२१-२०२२ ची निवडसूची. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- एसएलएस-२०२१/प्र.क्र.२५५/२०२१/आ (वर्ग-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जून, २०२२ 


आदेठा 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विवयां) (पदवीधर) व कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता (विवयां) 
(पदविकाधारक) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट "अ" मध्ये उप अभियंता (विवयां) या पदावर सुधारीत 
वेतनश्रेणी-रुपये-५६१००-१७७५०० वेतन बँड (एस-२०) वेतनावर खाली तक्त्यात नमूद अभियंत्यांना विहित 
अटी व इातींच्या अधिन राहून ते सविस्तर पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी ज्या दिनांकास रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


पदवीधर गट 
अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नांव, wet | जात | विकल्प | नियमानुसार | पदौन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. | क्रमांक | व सध्याचे मुख्यालय | प्रवर्ग | दिलेला | वाटप करण्यात 
महसुली आलेला 
विभाग | महसुली विभाग 
द्वि २ ३ हि षु व eet जनता 
१ ३९ । श्रीमती शितल बाबुराव । इमाव औरंगाबाद | औरंगाबाद । अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी 
बडगीरे जलविद्युत उपसा सिंचन मंडळ, 
जळगांव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत उप अभियंता, गोदावरी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन उप 
विभाग क्र.२, नांदेड 
२ ४१ | श्रीमती भूमिका भ.ज.क | पुणे पुणे अधीक्षक अभियंता, कोयना 
सुनिलराव तिडके (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
कोयना (विवयां) संकल्पचित्र 
विभाग क्र.२ पुणे येथील रिक्‍तपदी 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-२०२१/प्र.क्र.२५५/२०२१/आ (वर्ग-२) 


अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नांव, प्रवर्ग | जात | विकल्प | नियमानुसार | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. | क्रमांक | व सध्याचे मुख्यालय | प्रवर्ग | दिलेला | वाटप करण्यात 
महसुली आलेला 
विभाग | महसुली विभाग 
Ba 2 3 हि) ५ ६ a | 
३ ४३ | श्री. निखिल सुरेद भ.ज.ब | नागपूर नागपूर अधीक्षक अभियंता, विदर्भ 
बमनोटे जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व 
उपसा सिंचन विभाग, भंडारा 
अंतर्गत उप अभियंता, विदर्भ 
जलविद्युत व उपसा सिंचन उप 
विभाग क्र.३, गडचिरोली 
४ ४६ | at महेश भिमरावसुर्वे । अ.ज. | कोकण-२ | कोंकण-२ । मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, जलविद्युत व उपसा 
सिंचन गुणनियत्रंण विभाग, 
कळवा जि.ठाणे येथील रिक्‍त 
पदी 
पदविकाधारक गट 
अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नांव, प्रवर्ग | जात | विकल्प | नियमानुसार | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. | क्रमांक | व सध्याचे मुख्यालय | प्रवर्ग | दिलेला । वाटप करण्यात 
महसुली आलेला महसुली 
विभाग विभाग 
em २ ३ |, ४ | ५ & a 
q ९५ | श्री. राजेंद्र बनकर खुला | नाशिक नाशिक अधीक्षक अभियंता, तापी 
गायकवाड गोदावरी जलविद्युत उपसा 
सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, तापी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन 
विभाग क्र.२, धुळे अंतर्गत उप 
अभियंता, तापी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन उपविभाग क्र.२ 
नंदुरबार 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा HATH? एसएलएस-२०२१/प्र.क्र.२५५/२०२१/आ (वर्ग-२) 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


अधिकाऱ्यांचे नांव, प्रवर्ग 
व सध्याचे मुख्यालय 


जात 
प्रवर्ग 


विकल्प 
दिलेला 


नियमानुसार 
वाटप करण्यात 
आलेला महसुली 
विभाग 


पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


३ 


& 


(cd cee 


९६ 


श्री. रमेश बाबासो पाटील 


खुला 


पुणे 


अधीक्षक अभियंता, उभारणी 
मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, ताकारी 
विद्युत (विवयां) उपसा सिंचन 
विभाग,सांगली येथील रिक्‍त 
पदी 


९७ 


श्री. अनिल पांडुरंग 
कुलकर्णी 


खुला 


पुणे 


पुणे 


अधीक्षक अभियंता, उभारणी 
मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत 
उजनी जलविद्युत विभाग, 
इंदापूर अंतर्गत उप अभियंता, 
उजनी जलविद्युत उप विभाग 
क्र.२, पाटस, जि.पुणे 


Rc 


श्री. राजेद्र दत्तात्रय वाणी 


खुला 


अधीक्षक अभियंता, उभारणी 
मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत 
व उपसा सिंचन संकल्पचित्र 
विभाग, कोल्हापूर येथील रिक्‍त 
पदी 


९९ 


श्रीमती विद्या सुरेहठा 
पाटील 


खुला 


पुणे 


नागपूर 


अधीक्षक अभियंता, विदर्भ 
जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व 
उपसा सिंचन विभाग, नागपूर 
येथील रिक्‍त पदी 


१०० 


श्री. भरत सुकदेव पाटोळे 


अ.जा. 


नाशिक 


अमरावती 


अधीक्षक अभियंता, विदर्भ 
जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ,नागपूर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, विदर्भ जलविद्युत व 
उपसा सिंचन विभाग, अकोला 
येथील रिक्‍त पदी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-२०२१/प्र.क्र.२५५/२०२१/आ (वर्ग-२) 


are} a art -: 


(i) सदर VA, पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या व ज्यांची प्रकरणे 
विचारार्थ खुली ठेवण्यात आली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेस बाधा न आणता देण्यात येत आहेत. 

(ii) उप अभियंता (विवयां) पदावरील पदोन्नतीमुळे, संबंधित अभियंता हे नियमित पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, 
असा याचा अर्थ होत नाही व या तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नतीमुळे नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क त्यांना 
प्रापत होणार नाहीत. तसेच भविष्यात काही विभाग / उपविभाग बंद झाल्यामुळे पदे कमी झाल्यास किंवा अन्य 
कोणत्याही कारणास्तव पदावनत करण्याची आवश्‍यकता भासल्यास तेव्हा कोणतीही नोटीस न देता कनिष्ठतम 
अधिकाऱ्यांना, शहोवटच्यास प्रथम (Last come first go) पदावनत करण्यात येईल. 


(ii) सदर पदोन्नत्या संबंधितांविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी / शिस्तभंग विषयक कार्यवाही 
चालू अथवा प्रस्तावित नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तथापि, यापैकी एखाद्या अभियंत्याच्या 
विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी चालू अथवा प्रस्तावित असल्यास त्याच्या बाबतीत हे पदोन्नती 
आदेश आपोआप रद्द होतील. 


iv) सदर पदोन्नती आदेश निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदर शासन 
निर्णयास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सदरहू पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


(vy) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी दि.३१.०३.२०२१ अखेरचे मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केल्याची खातरजमा 
करुन सविस्तर पदस्थापनेचे आदेठा निर्गमित करावेत 


(vi) सदर पदौीत्नत्या जरी तात्पुरत्या असल्या तरी कालांतराने त्या नियमित होत असल्यामुळे जे अभियंते 
पदोन्नती नाकारतील, त्यांचा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ काढून घेण्यात येईल, यांची संबंधितांना 
लेखी जाणीव करून द्यावी. एखाद्या पदवीधर / पदविकाधारक संवर्गातील अभियंत्याने उप अभियंता (विवया) 
पदावरील पदोन्नती नाकारल्यास त्याप्रमाणे अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. एखाद्या अभियंत्यांने उप 
अभियंता (faa) पदावरील पदोन्नती नाकारल्याखेरीज त्यांचे माहे जूलै २०२२ पासूनचे सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (विवयां)/ कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता या पदावरील वेतन काढण्यात येऊ नये. याबाबतची 
जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्यावर राहील. 


(vi) उप अभियंता (विवयां) पदावरील सविस्तर पदस्थापनेचे आदेडा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत अभियंत्यांना 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांची राहील. याबाबत दिरंगाई 
झाल्यास, संबंधित कार्यकारी अभियंत्यास जबाबदार धरण्यात येईल. सदर पदावर एक महिन्याच्या आत पदोन्नत 
अधिकारी हजर न झाल्यास, ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत, असे गृहीत धरून त्यांना दिलेली पदोन्नती रद्द करण्यात 
येईल. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीच्या पदावर हजर होणार नाहीत, त्यांची माहिती संबंधित मुख्य 
अभियंता / कार्यालय प्रमुख यांनी शासनास तात्काळ सादर करावी. 


(viii) उप अभियंता (विवयां) पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती, पदोन्नत अभियंत्यांने नाकारल्यास त्यांचेबाबतीत 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-२०२१/प्र.क्र.२५५/२०२१/आ (वर्ग-२) 


(x) पदोन्नती आदेशानुसार संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 
होण्यासाठी आलेल्या अभियंत्यांना संबंधितांनी विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. एखाद्या अभियंत्याला रुजू करून न 
घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास याबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंत्यांवर / आस्थापना अधिकाऱ्यांवर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

७0) सदर पदोन्नत्या या तात्पुरत्या असून त्यांच्या मूळ संवर्गातील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द होण्याच्या 


अधीन राहून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना उप अभियंता (विवयां) संवर्गातील ज्येष्ठतेसाठी कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२४१६४२५५६६२७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. संबंधितांनी सदर आदेशाची प्रत उपलब्ध करून घेऊन पुढील कार्यवाही 
तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BAPUSAHEB R SONAWANE 


|, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi hi 


(65e90f34e5648365a67ac974407846b2378509021d9a 
८: 


pseudonym=97A776F6F30F8466 194234A275563339B9998934, 
INumber=8D6647630D541 B9030FF94EF31AFD6FA8B275E0E1 

5A69D5F68163604468DC5D6, ‘BAPUSAHEB R SONAWANE 

De 


2022.06.24 16:45:43 +05'30' 


(बा. रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. मा. मंत्री /राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

२. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
३. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (पत्राने)* 

६. उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, मुंबई 

८. सर्व अधीक्षक अभियंता (विवयां), जळसंपदा विभाग 

९. सर्व कार्यकारी अभियंता (faa), जलसंपदा विभाग 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या. १२ व १६ बो, मंत्रालय, मुंबई, 

११. संबंधित अधिकारी (संबंधित कार्यालयामार्फत), 

१२. कार्यासने-आ(तांत्रिक)/आ(शा.अ.)/आ(स.अ.श्रेणी-२)/गोपनीय,जलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 
१३. आ।(वर्ग-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


